मौ. मोहाडी, ता. जि. धुळे येथील राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागासाठी आरक्षित जागेवर 
संरक्षक भिंत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२७९/राउशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- सह आयुक्‍त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएलडी ११२०२२/१६३२०/ 
२६/सहा, दि. १३.१०.२०२२ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 


मौ. मोहाडी, ता. जि. धुळे येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी आरक्षित गट नं. १४७/१ 
अ, क्षेत्र २८ हे. २२ आर पैकी ० हे. ८० आर या जागेवरील आवारास संरक्षक भिंत बांधकामासाठी 
रु. ९१,४५,०००/- (अक्षरी एक्याण्णव लाख पंचेचाळीस हजार Had) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४- अन्वये 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०५१७४१२७१७२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, YUVRAJ BAYAJ! © 


AJETRAO : 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


EO, 
\CF340D1ASC4D 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२७९/राउशु-१ 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महाळेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक. 

. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, धुळे. 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 
१०. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 


११.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती-राउशु १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


